शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
सन २०१९-२०२० मधील मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अविवि २०२०/प्र.क्र.०४/कार्या.९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. ०७ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा: - शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि २०१९/ प्र.क्र. १२७/कार्यासन ९, 
दि. १३/०९/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक: :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट st मध्ये अ. क्र. २ येथील मुंबई हहर जिल्हयातील 
दिंडोंशी क्षेत्रामधील विकास कामांना खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. जिल्हा म.न.पा./ कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. न.पा./न.प. (रुपये.लाखात) 
2 मुंबई दिंडोशी वार्ड क्र. ४१,बि.नं.३, WAM को.ऑप.सो. १०.०० 

शहर शीवशाही प्रकल्प इंदिरा गांधी रिसर्च जवळ, 


गोरेगाव पूर्व येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. 
वार्ड क्र.४३ बासुवाला सोसायटी कोकणीपाडा | ५.०० 
aoe गल्ली मालाड, पूर्व येथे रस्ते आणि 
पथदिवे बसविणे. 

वार्ड क्र. ४३ नुरानी हाजी चाळ नं.३, भाजी ५.०० 
मार्केट पठाणवाडी, मालाड, (पूर्व येथे सांडपाणी 
व्यवस्था करणे. 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशातील परिशिष्ट 'अ' मधील अ.क्र.२ येथील मुंबई शहरातील दिंडोशी 
क्षेत्र, मुंबई उपनगरात मोडत असल्यामुळे मुंबई शहरातील दिंडोशी क्षेत्राचे विकासकाम वगळण्यात येत 
असून अ.क्र. ३ येथील मुंबई उपनगर जिल्हयातील जोगेश्वरी या क्षेत्रापुढे दिंडोशी क्षेत्राचे विकासकाम 
पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावे:- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि २०२०/प्र.क्र.०४/कार्या.९ 


अ. जिल्हा म.न.पा./ विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 

क्र. न.प./न.पा (रुपये लाखात) 

३ मुंबई दिंडोंशी वार्ड क्र. ४१, बि.नं.३, 7AM को.ऑप.सो. ।१०.०० 
उपनगर शीवश्ाही प्रकल्प इंदिरा गांधी रिसर्च जवळ, 


गोरेगाव पूर्व येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. 


वार्ड क्र.४३ बासुवाळा सोसायटी कोकणीपाडा ५.०० 
aoe गल्ली मालाड, पूर्व येथे रस्ते आणि 
पथदिवे बसविणे. 
वार्ड क्र. ४३ नुरानी हाजी चाळ नं.३, भाजी । ५.०० 
मार्केट पठाणवाडी, मालाड, (पूर्व) येथे सांडपाणी 
व्यवस्था करणे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२०७१५१८४५४३१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
l Nn e S h e De epartment, postalCode=400032, 
st=I 


)99fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a2 
1f01 6 fc 


3 र्ता, 
seri adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daas 
512ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Dat 


९: 2020.02.07 15:25:42 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल, १/२/(लेखापरिक्षा) नागपूर/मुंबई 

५. अधिदान व लेखाधिकार, मुंबई 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. संबंधित जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संबंधित जिल्हा परिषद, 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद, 

९. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगली सचिव, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
११. निवड नस्ती, कार्यासन ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


